उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
प्रशासन अधिकारी, गट-अ या पदाची दिनांक 
०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठता 
सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. ज्येष्ठसू-२०२३/प्र.क्र.२१/मशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ फेब्रुवारी, २०२३. 
वाचा:- 
१) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-२०१६/ प्र.क्र.२८१/ १२, 
दि. २२.०६.२०२१. 
२) उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र.ममअ-ब/२०१७ ते २०/ज्येष्ठता सूची प्र.अ./ प्रश्ा- 
१/७१९, दि.२०.०१.२०२३. 


शासन परिपत्रक 


उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील प्रशासन अधिकारी (गट-अ) या पदाची दिनांक 
०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची तयार करण्यात आलेली असून ती या परिपत्रकासोबत 
जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट-अ नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या दिनांक २२.०६.२०२१ रोजीच्या शासन अधिसूचनेनूसार तयार करण्यात आली आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरून महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, १९८२ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आलेला आहे 
a. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांना सूचित करण्यात येत आहे की, सदर ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधित 


प्रशासन अधिका-यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या कर्मचा-यांसह) निदर्शनास आणावी. तसेच 
यासंदर्भात संबंधित प्रशासन अधिकारी (गट-अ) यांनी सदर ज्येष्ठतासुचीबाबत आक्षेप असल्यास ते या 
परिपत्रकाच्या दिनांकापासून २ आठवड्यात शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्याकडे 
सादर करावेत आणि शिक्षण संचालक यांनी त्यानंतर १ आठवड्यात सदर आक्षेपांबाबतच्या अभिप्रायासह ते या 
विभागाकडे पाठवावेत. विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेला 
तपशील बरोबर असल्याचे गृहित धरून अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्यात येईल. 


४. सदर परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आली असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०२०८१५४८११४००८ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. 


H A R | R A M Digitally signed by HARIRAM VYANKATRAO PARHATE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
VYA N KAT RA O 2.5.4.20=8bfd656b32 1bf6c348564562d46cd2934b62b7704846252065, 
59a2c204e56cb8, postalCode=400032, st=Ma 
101F 16685AEDF 1 ABC9CFD58347280B4C4CBED304AFD 


ber=D01F1 
PA RH ATE 1D413884EF4D91AA14620, RAM VYANKATRAO PARHATE 
Date: 2023.02.08 15:54:13 +05'30 


(ह. व्यं. पऱ्हाते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ 
२ 


3 
8 


संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 

संबंधीत प्रशासन अधिकारी (गट-अ) (उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत). 
निवड नस्ती मशि-१. 


Se LS LYS a 


१. संवर्गाचे नाव- प्रशासन अधिकारी (गट-अ) 
२. वेतनश्रेणी-३-२० रूपये ५६,१००-१,७७,५००/- 


३. दि. १ जानेवारी २०२३ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२२ ते दि.३१.१२.२०२२ या कालावधीत कार्यरत कर्मचा-यांची) 


परिशिष्ट --अ 


म.ना.से. mapa | संबंधित जन्मदिनांक प्रवर्ग । नियम ३(२)(अ) | जेष्ठतेचा पेवानिद शैक्षणिक अहता | शेरा 
(ज्येष्ठतेचे | कर्मचा-याचे | पदावरील नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
विनियमन) नाव नियुक्तीचा प्रत्यक्ष रुजू 
नियमावली, मार्ग दिनांक 
२०२१ मधील 
नियम ३ (२) 
(ब) नुसार 
ज्येष्ठता 
क्रमांक 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) 
१ श्रीमती ज्ञानदा = 22.08.2888 | खुला | ०२.०१.२००६ | ०२.०१.२००६ | ३०.०९.२०२४ | एम.ए. 
मा.कदम 
२ डॉ. प्रकाश  । सरळसेवा  । ०१.०६.१९७४ | इमाव | २७.०७.२०१० | २७.०७.२०१० | ३१.०५.२०३२ | एम.ए., डी.एड, 
धोंडू बच्छाव । गुणवत्ता क्र.१ बी.एड., पीएच.डी. 
३ SLAIN एस. | सरळसेबा  ।१५.०६.१९७० । इमाव । १८.०८.२०१० | १८.०८.२०१० | ३०.०६.२०२८ । एम.एस्सी., 
बोऱ्हाडे गुणवत्ता क्र.२ (महिला) एम.एड, पीएच.डी 
डु श्री.सलीम सरळसेवा  । १७.०६.१९६६ | अनु. । ०१.१०.२०१० | ०७.०९.२०१० | ३०.०६.२०२४ | बो.कॉम., 
बशीर तडवी गुणवत्ता क्र.३ जमाती एम.कॉम 
रि श्री.हेमंत सरळसेवा  । ०१.०४.१९७२ | खुला | ०७.०९.२०१० | ०७.०९.२०१० | ३१.०३.२०३० (६: | 
रामदास देवरे गुणवत्ता क्र.४ 
द श्री. हरिवबिजय | सरळसेवा  । ०९.०३.१९७४ | खुला | ०४.१२.२०१२ | ०४.१२.२०१२ | 32.03.2032 | बी.ई. प्रॉडक्शन 
गणपतराव  । गुणवत्ता क्र.३ 
शिंदे 


७ श्री.संध सरळसेवा  । १५.०३.१९७३ | खुला | ०४.१२.२०१२ | ०४.१२.२०१२ | ३१.०३.२०३१ | बी.ई. मॅकेनिकल 
बामन सुर्यवंशी | गुणवत्ता क्र.४ 

८ श्री.गंगाधर  । सरळसेवा  । ०१.०६.१९६६ । इमाव | ०४.१२.२०१२ | ०४.१२.२०१२ | ३१.०५.२०२४ or | 
पाराजी दाते गुणवत्ता क्र.५ 

ह्‌ श्रीमती व्ही.यु. | सरळसेबा  । ११.०१.१९७५ । खुला | ०६.०४.२०१३ | ०४.१२.२०१२ | ३१.०१.२०३३ | एम.एस्स 
सांजेकर गुणवत्ता क्र .६ 

Ro श्री.सुयश सरळसेवा | ०४.०५.१९७३ | इमाव | ०४.१२.२०१२ | ०४.१२.२०१२ | ३१.०५.२०३१ । एम.एस्सी. अँ 
मधुकर दुसाने । गुणवत्ता 

क्र.१० 

११ श्रीमती प्रमला | सरळसेवा  । २१.०८.१९७५ | खुला | ०१.०२.२०१३ | ०१.०२.२०१३ | ३१.०८.२०३३ । बी.ए. 

नितीन मराठे गुणवत्ता 


Pr 


